महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( प्रशासन शाखा) गट-ब 
मधील अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय बदली- 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : बदली-३१२४/प्र.क्र १६३/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २० ऑगस्ट,२०२४ 


शासन आदेशा : 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. सदर 
अधिनियमातील कलम ४ (४) (दोन) व कलम ४ (५) मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास सक्षम 
असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या लगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद 
अधिकाऱ्याची प्रशासकीय बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर 
पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम व सध्य बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
क्र कार्यालय 
ee २ ३ निळ का 
री श्री. संतोष सावळा कांबळे, प्रकल्प अधिकारी, शिक्षणाधिकारी | रिक्‍त पदावर 
अधीक्षक, वे. व भ.नि.नि. पथक (माध्य.), (योजना) कार्यालय, बृहन्मुबई 
जि. ठाणे 


२. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी विहित 
कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 
३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०८२०१६५४४३६३२१ असा आहे. हा AA 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VUAY NIVRUTTI BHOSALE - 


(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


-O 


आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व शिक्षण संचालक. 
संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
संबंधित शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक/प्राथमिक/योजना) जिल्हा परिषद 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
संबंधित अधिकारी (शिक्षण आयुक्‍ताळलयामार्फत) 
प्रत माहितीस्तव 
१.मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 
२. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
3. सर्व सह सचिव/उप सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


AD AD 


०८ 


Cc 
eS 
प. पव wee Del Es 


१94) 


